RNI No . MAHBIL 06425/ 13/ 1 / 2011 - TC 
Regn. No . L/ RNPIPNCE/ W -132/ 2013 
www .dgps.maharashtra . gov . in 


Au " 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५ , अंक - ५३ ] 


बुधवार , डिसेंबर ७, २०१६ / अग्रहायण १६, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ३ 


असाधारण क्रमांक ५३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचा.-- ( १ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/ नप -२०१६/ प्र. क्र . ३४/ का . ०६ , 

दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ व त्यासोबतचे सहपत्र . 
( २ ) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ (१) आणि कलम ५१ - अ - १ - अ (९). 
( ३) महाराष्ट्र नगरपरिषदा ( अध्यक्षपदासाठी थेट निवडणूक ) नियम , २०१६. 


( ४ ) सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, पांचगणी नगरपरिषद यांचेकडील पत्र जा . क्र . वशि - १/ १०४/ २०१६- १७, 

दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक साशा/ नपा - १९१८ / २०१६ . -- ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातील पांचगणी नगरपरिषद, पांचगणीची सार्वत्रिक निवडणूक - २०१६, रविवार , 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पार पडलेली असून मतमोजणी व निकाल सोमवार दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जाहीर करणेत आलेला आहे ; 
त्यानुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम, १९६५ चे कलम १९ ( १) आणि कलम ५१- अ -१ - अ (९) नुसार 
नगरपरिषदेवर निवडून आलेल्या सदस्य व अध्यक्ष यांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप - २०१६/प्र. क्र . ३४/ का . ०६ , दिनांक 
१७ ऑक्टोबर २०१६ मधील आदेशाप्रमाणे व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ ( १) आणि 
कलम ५१- अ -१ - अ (९ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी, प्रमोद यादव , जिल्हाधिकारी, सातारा याद्वारे सातारा जिल्ह्यातील 
पांचगणी नगरपरिषदेमध्ये निवडून आलेल्या खालील उमेदवारांची नावे व तपशील याद्वारे राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे. 

परिशिष्ट 
( १ ) नगरपरिषद अध्यक्षपदाकरिता 
अ. क्र . नगरपरिषदेचे अध्यक्षपदीनिवडून आलेल्या राजकीय पक्ष/ आघाडीचे नाव 

पदाचे आरक्षण 
नाव उमेदवाराचे नाव 

( जोडपत्र १ व २ नुसार ) 
१ 
पांचगणी क -हाडकर लक्ष्मी राजेंद्र 

अपक्ष 

सर्वसाधारण 

(१ ) 
एच -८००, भाग एक - अ ( असा.) (पु.वि . पु.) – ५३ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ७, २०१६ / अग्रहायण १६, शके १९३८ 


पदाचे आरक्षण 


( २) नगरपरिषद सदस्य पदाकरिता 
अ . क्र . प्रभाग जागा 

क्रमांक क्रमांक 
१ २ 
१ १ १- अ 


सदस्यपदी निवडून आलेल्या 

उमेदवाराचे नाव 


राजकीय पक्ष/ आघाडीचे नाव 
( जोडपत्र १ व २ नुसार ) 


अपक्ष 


o 


१ - ब 


अपक्ष 


r 


अपक्ष 


३ 
४ 


२ 
२ 


२ - अ 
२ - ब 


अपक्ष 


३ - अ 


अपक्ष 


m 


m 


३- ब 


अपक्ष 


so 


अपक्ष 


४ - अ 
४ - ब 


४ 


अपक्ष 


५ - अ 


जानकर रेखा किरण 
बिरामणे नरेंद्र विजय 
बगाडे आशा रुपेश 
बगाडेविठ्ठल दशरथ 
बोधे प्रविण गजानन 
कासुर्डे अर्पणा मिलिंद 
बागवान दिलावर अहमद 
कासुर्डे निता संजय 
महाडिक उज्वला निलेश 
बिरामणे विनोद वसंत 
कांबळे रेखा सुनिल 
कासुर्डे पृथ्वीराज राजेंद्र 
वन्ने अनिल सखाराम 
गोळे सुमन गेनदेव 
कांबळे विजय सहदेव 
लोखंडे सुलभा विजय 
गोळे हेमा संतोष 


अपक्ष 


o 


अपक्ष 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
सर्वसाधारण 
अनुसूचित जाती महिला 
सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
सर्वसाधारण महिला 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
सर्वसाधारण महिला 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
सर्वसाधारण 
अनुसूचित जाती महिला 
सर्वसाधारण 
अनुसूचित जाती 
सर्वसाधारण महिला 
अनुसूचित जाती 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
सर्वसाधारण महिला 

प्रमोद यादव , 
जिल्हाधिकारी , सातारा . 


o 


५ - ब 
६ - अ 
६ - ब 


o 


अपक्ष 


o 


अपक्ष 


७ - अ 


अपक्ष 


o 


अपक्ष 


o 


७ - ब 
८- अ 
८ - ब 


८ 
८ 


अपक्ष 


अपक्ष 


८ - क 


अपक्ष 


सातारा, ५ डिसेंबर २०१६. 


वाचा.-- (१ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/ नप - २०१६/ प्र . क्र . ३४/ का . ०६ , 

दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ व त्यासोबतचे सहपत्र . 
( २) महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ (१) आणि कलम ५१ -अ-१- अ (९) . 
(३) महाराष्ट्र नगरपरिषदा ( अध्यक्षपदासाठी थेट निवडणूक ) नियम , २०१६. 


( ४ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी, महाबळेश्वर नगरपरिषद यांचेकडील पत्र क्रमांक वशि नं . ४/ १६ - १७ , 

दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक साशा/ नपा/ १९१७/ २०१६. -- ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर नगरपरिषद, महाबळेश्वरची सार्वत्रिक निवडणूक - २०१६, 
रविवार , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पार पडलेली असून मतमोजणी व निकाल सोमवार दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जाहीर करणेत 
आलेला आहे; त्यानुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ (१) आणि कलम ५१ - अ -१ - अ (९ ) 
नुसार नगरपरिषदेवर निवडून आलेल्या सदस्य व अध्यक्ष यांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/ नप- २०१६/ प्र. क्र . ३४/ का . ०६, दिनांक 
१७ ऑक्टोबर २०१६ मधील आदेशाप्रमाणे व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ (१) आणि 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ -- - पुणे विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ७, २०१६ / अग्रहायण १६, शके १९३८ 


कलम ५१ - अ-१ -अ (९) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी, प्रमोद यादव, जिल्हाधिकारी, सातारा याद्वारे सातारा जिल्ह्यातील 
महाबळेश्वर नगरपरिषदेमध्ये निवडून आलेल्या खालील उमेदवारांची नावे व तपशील याद्वारे राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे. 

परिशिष्ट 
( १ ) नगरपरिषद अध्यक्षपदाकरिता 
अ . क्र . नगरपरिषदेचे अध्यक्षपदी निवडून आलेल्या राजकीय पक्ष/ आघाडीचेनाव पदाचे आरक्षण 
नाव उमेदवाराचे नाव 

( जोडपत्र १ व २ नुसार ) 


४ 


शिंदे स्वप्नाली कुमार 


अपक्ष 


अनुसूचित जाती महिला 


१ महाबळेश्वर 
( २ ) नगरपरिषद सदस्य पदाकरिता 
अ. क्र . प्रभाग जागा 

क्रमांक क्रमांक 


पदाचे आरक्षण 


सदस्यपदी निवडून आलेल्या 

उमेदवाराचे नाव 


राजकीय पक्ष/ आघाडीचेनाव 
( जोडपत्र १ व २ नुसार) 


र 


१ 


१ 


अपक्ष 


२ 


१ 


१ - अ । 
१- ब 
२- अ 


अपक्ष 


३ 


२ 


अपक्ष 


२- ब 


५ 
६ 
७ 


३ 
३ 
४ 
४ 
५ 


अपक्ष 
लोकमित्र जनसेवा आघाडी 
अपक्ष 
लोकमित्र जनसेवा आघाडी 


३ - अ 
३ -ब 
४- अ 
४ - ब । 
५- अ 
५- ब 


अपक्ष 


वारुणकर आफरीन सज्जाद 
शेख युसूफ हसन 
आखाडे सुनिता संदिप 
शिंदेकिसन मारुती 
कुंभारदरे रवींद्र मधुकर 
तोष्णीवाल उज्वला रतिकांत 
ढाणक शारदा कोंडीराम 
पाटील प्रकाश रामचंद्र 
रोकडे श्रद्धा उमेश 
सुतार अफजल मुबारक 
जंगम स्नेहल संतोष 
साळुके संदीप वसंत 
शिंदे कुमार गोरखनाथ 
मुलाणी जुबेदा नासीर 
पिसाळ संजय प्रकाश 

ओंबळे विमल वसंत 
पार्टे विमल पांडुरंग 


अपक्ष 


अपक्ष 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण महिला 
सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
सर्वसाधारण महिला 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
सर्वसाधारण 
अनुसूचित जाती महिला 
सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
सर्वसाधारण 
अनुसूचित जाती 
सर्वसाधारण महिला 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
सर्वसाधारण महिला 
सर्वसाधारण महिला 

प्रमोद यादव , 
जिल्हाधिकारी, सातारा . 


६- अ 


अपक्ष 


६ - ब 


अपक्ष 


७ - अ 


अपक्ष 


० 


७ - ब 


अपक्ष 


० 


- 


८ - अ 
८ - ब 


लोकमित्र जनसेवा आघाडी 
लोकमित्र जनसेवा आघाडी 
लोकमित्र जनसेवा आघाडी 


८ - क 


- 


सातारा , ५ डिसेंबर २०१६. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


